उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई 
अंतर्गत राष्ट्रीय छात्रसेना कार्यालयांकरीता ५ 
वाहनचालक व २ शिपाई ही पदे बाहय यंत्रणेमार्फत 
भरण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्र.राछासे-२७१८/प्र.क्र.१९३/क्रीयुसे-३. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १९ सप्टेंबर, २०१८. 


१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.पदनि-२०१३/प्र.क्र.११/१३/विसु-१, दि.०२ फेब्रुवारी, २०१३ 

२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.पदनि-२०१३/प्र.क्र.११२/१३/विसु-१, दि.०२ डिसेंबर, २०१३ 

3. वित्त विभाग, शासन शुध्दिपत्रक क्र.पदनि-२०१३/प्र.क्र.११२/१३/विसु-१, दि.१९ डिसेंबर, २०१३ 

४. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शा.नि.क्र.एनसीसी-२६१७/प्र.क्र.४५/क्रीयुसे-३, दि.३१ मार्च, २०१७ 

५. क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, म.रा. पुणे यांचे पत्र क्र.राछासे/संकीर्ण/तरतूद/ 

२०१६-१७/का-५/३६२९, दि.५ सप्टेंबर, २०१८ 
शासन निर्णय :- 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई अंतर्गत राष्ट्रीय छात्रसेना कार्यालयांसाठी वाहनचालक व शिपाई यांच्या 

मंजूर असलेल्या पदांमधील रिक्‍त पदांपैकी वाहनचालकांची ५ पदे व शिपाई २ पदे बाहय यंत्रणेमार्फत (outsourcing ) भरण्यास व 
त्यासाठी येणारा खर्च भागविण्यास संदर्भाधिन शासन परिपत्रक क्रमांक १ व २ मध्ये नमूद अटी व शर्तीच्या अधिन राहून मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


२. सदर मान्यता वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग-पहिला, उप विभाग-चार मधील अनुक्रमांक ११ येथे नमूद केलेल्या 
अधिकारांनुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून 


त्याचा संगणक क्रमांक २०१८०९१९१७०२२३५७२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Rajendra Sie een rererrg 
Shankarrao Pawar एकण 
(राजेंद्र पवार) 
शासनाचे उप सचिव. 
प्रत :- 
१) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
3) महासंचालक, राष्ट्रीय छात्र सेना, मुंबई 
8) विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई 
५) ३, महाराष्ट्र SHS CISA, राष्ट्रीय छात्र सेना, मुंबई 
६) निवड नस्ती, क्रीयुसे-३ 


